राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस अधीक्षक / 
पोलीस उप आयुक्त (असंवर्ग) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७१९/प्र.क्र.४९/पोल-१(अ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २७ फेब्रुवारी, २०१९. 

शासन आदेश :- 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम मधील कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार पोलीस 
अधीक्षक /पोलीस उप आयुक्त (ah या संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदलीने 
पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नांव | सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 


| 9 | श्री. विवेक पानसरे | अपर पोलीस अधीक्षक, धुळे | पोलीस उप आयुक्त, ठाणे शहर 


२. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य 
मा. न्यायालयाचे आदेश, निवडणूक आचारसंहिता आणि कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन पोलीस 
महासंचालक यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


. पोलीस महासंचालक यांच्या आदेशानंतर, संबंधित अधिकाऱ्यांस बदलीच्या ठिकाणी 
हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवश्‍यक कार्यवाही करावी व 
संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


8. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०२२७१८२५४३१०२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KAILAS ARJUN GAIKWAD 
KAILAS ARJUN 0. 
2.5.4.20-93109091894८4259700944190891474270986708८038946८ 


d241a604d42bb, postalCod treet=MAIN BUILDING, 2ND 


GAIKWAD ५८५११५0 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत :- 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१९/प्र.क्र.४९/पोल-१(अ) 


२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
७. पोलीस आयुक्त, ठाणे 

८. पोलीस अधीक्षक, धुळे 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/धुळे 

१०.अवर सचिव(कार्या. पोल-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 

१२.निवडनस्ती / पोल-१(ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


